Reg. No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५, अंक ४० ] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७ , शके १९ ४१[ पृष्ठे ३२ ,किंमत : रुपये ११.०० 


.. 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . २३७ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ७ नोव्हेंबर, २०१९ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६. 

शुद्धीपत्र 
क्र . टिपीएस - २४१६- प्र.क्र .१२२- नवि- ९ - २०१६ 

ज्याअर्थी, नागपूर महानगर प्रदेशाची प्रारुप विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा . ३७ वा ) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे उप कलम (१) कलम ३१ अन्वये शासन अधिसूचना क्र . टिपीएस-२४१६- प्र.क्र .१२२ ( अ)-२०१६ 
नवि -९ , दि . ०५ जानेवारी, २०१८ अन्वये भागशः मंजूर करण्यात आली असून वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना शासन अधिसूचना 
क्र . टिपीएस - २४१६-प्र.क्र .१२२(ब)-२०१६-नवि-९, दि . २१ फेब्रुवारी , २०१९ रोजी मंजूर करण्यात आलेली आहे ( यापुढे “उक्त विकास योजना ” असे 
संबोधले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त भागशः मंजूर केलेल्या व वगळलेल्या सारभूत स्वरुपाच्या मंजूर केलेल्या विकास योजनेमध्ये टंकलेखनाच्या चुका असून 
सदर चुका दुरुस्ती करणे व त्यानुषंगिक बदल अंतर्भूत करणे आवश्यक आहे 

त्याअर्थी, आता दि . ०५ जानेवारी २०१८ व दि . २१ फेब्रुवारी २०१९ च्या अधिसूचनामध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणेच्या दुरुस्त्या करणेस्तव हे 
शुद्धीपत्र निर्गमित करण्यात येते व त्यानुसार सदरची अधिसूचना सुधारित करण्यात येते ; 

( १ ) शासन अधिसूचना क्र . टिपीएस- २४१६-प्र.क्र .१२२(अ) -२०१६ - नवि-९, दि . ०५ जानेवारी, २०१८ अन्वये मंजूर केलेले फेरबदलाच्या 
अनुसूची “ अ ” मध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 
Sr. Modification 

Modification made by Government while sanctioning Development Plan 
No. No. 

under Section 31( 1 ) of the M.R.T.P.Act, 1966 
( 1) ( 2 ) 

( 3 ) 
for this 

To be read as 
1 SM-14 Column No. 7 

Column No. 7 
Modification sanction as proposed by the Modification sanction as proposed by the 
Planning Authority . Exclude survey parcel 90 Planning Authority. Exclude survey parcel 109 

from Industrial and include in Agriculture Zone . from Industrial and include in AgricultureZone. 
ना .- एक - अ-१ ( १७१६) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


शुद्धीपत्र - चालू 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


2 


SM -217 


To be read as 
Column No. 7 
Reservation West A -UESS001 
reinstated as per published plan . 


is 


3 


SM -370 


for this 
Column No. 7 
(i) Reservation West A -UESS001 is 

reinstated as per published plan . 
( ii) Since the land from Kh . No. 22 and 23 of 

Ranala has already grant non -agriculture 
permission by the Competent Authority , 
the reservation East B -UESS001 from Sh . 
No. 59 is proposed to be deleted and land 
thereunder proposed to be included in 

Residential Zone. 
Column No. 7 
16 mt. wide D.P. road is reinstated excluding 
the portion from Wanadongri N.P. 
Column No.6 
Exclude survey parcel 12 from PSP and include 
in Residential. 
Column No. 7 
Modification sanctioned as proposed by the 
Planning Authority . Exclude survey parcel 12 
from PSP and include in Residental. 
Column No. 6 
Exclude from Industrial and include in PSP as 
part of Reservation South A -EXH001. 
Column No. 7 
Sanctioned as proposed by the Planning 
Authority. Exclude from Industrial and include 
in PSP as part of Reservation South A - EXH001 . 


4 


SM - 372 


Column No. 7 
18 mt. wide D.P. road is reinstated excluding 
the portion from Wanadongri N.P. 
Column No. 6 
Exclude survey Parcel from PSP Zone and 
include in ResidentialZone as shown on plan . 
Column No. 7 
Modification sanctioned as proposed by the 
Planning Authority as shown on plan . 


5 


SM -662 


Column No.6 
Exclude from Industrial and include in PSP as 
part of Reservation South A -EXG001. 
Column No. 7 
Sanctioned as proposed by the Planning 
Authority. Exclude from Industrial and include 
in PSP as part of Reservation South A - EXG001 . 


( २ ) शासन अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४१६-प्र.क्र .१२२( ब)-२०१६-नवि-९, दि . २१ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये मंजूर केलेल्या सारभूत स्वरुपाचे 
फेरबदलाच्या अनुसूची “ब ” मध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 
Sr. Excluded 

Modification of substantial nature as sanctioned by Govt. 
No. Part 

under Section 31 ( 1) of the M.R.T.P. Act, 1966 
( 1 ) (2 ) 

( 3 ) 
for this 

To be read as 
EP -85 Column No. 5 

Column No. 5 
Reservation No. West B -PK001 

Reservation No.West B - PK011 
Column No. 6 

Column No. 6 
Delete Reservation West B - PK001 and area so Delete Reservation West B - PK011 and area so 
deleted be included in Residential. Exclude deleted be included in Residential. Exclude 
remaining parcel 81 and entire parcels 79, 82 remaining parcel 81 , and entire parcels 79 , 82 
from Agriculture A2 zone and include in from Agriculture A2 zone and include in 
Residential. 

Residential. 
Column No. 7 

Column No. 7 
Modification proposed by the Planning Au Modification proposed by the Planning Au 
thority is to be sanctioned as submitted by the thority is to be sanctioned as submitted by the 
Planning Authority along with the adjoining Planning Authority along with the adjoining 
Kh. No. 68 , 70 and 78 as shown on plan . R.No. Kh . No. 68 , 70 and 78 as shown on plan . R.No. 
West B - PK001 is reinstated as per published West B - PK011 is reinstated as per published 
plan . 

plan . 
2 EP - 142 Column No. 7 

Column No. 7 
Modification made by Planning Authority is Modification made by Planning Authority is 
proposed to be sanctioned . The land from Kh . proposed to be sanctioned . The land from 
No. 8 and 10 Village Wanadongri, Sh . No. 81 is Kh . No. 50 Village Waddhamana, Sh . No. 81 is 
deleted from Industrial Zone and included in deleted from Industrial Zone and included in 
CommercialZone. 

Commercial Zone. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


3 


शुद्धीपत्र - चालू 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


3 


EP - 167 


for this 
Column No. 6 
Exclude survey parcel 2/1 from PSP and in 
clude in Residential. 
Column No. 7 
The Modification made by the Planning 
Authority is proposed to be sanction . The 
land under modifications is proposed to be 
includes in PSP Zone 


To be read as 
Column No. 6 
Exclude survey parcel 4 from PSP and include 
in Residential. 
Column No. 7 
The Modification made by the Planning 
Authority is proposed to be sanctioned . The 
land under modifications is proposed to be 
include in ResidentialZone 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


9. 9. HAR , 
कार्यासन अधिकारी . 


HTT 9-37 ( TT1 . f . 9.) 4. 9. 27., 37. 5.236 . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai 400 032, Dated 7th November, 2019 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.— 

CORRIGENDUM 
No. TPS - 2416 -C.R . 122 -UD -9-2016.— 

Whereas, in accordance with sub -section ( 1) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ),the Government ofMaharashtra has sanctioned part of the Draft 
Development Plan of Nagpur Metropolitan Area vide Urban Development Department s Notification No. TPS - 2416 - CR - 122 ( A ) 
2016 -UD - 9 , Dated 5th January , 2018 & Exclued part of the said Development Plan has been sanctioned vide Notification No. TPS 
2416 -C.R.122 (B )-2016 -UD - 9 , dated 21st February , 2019 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ), ; 

And whereas, some typographical mistakes, corrections and changes accordingly are required to be carried out in the 
Notification of the said Development Plan has been sanctioned ; 

Now , therefore, this corrigendum is issued herein respect of such corrections in the sanctioned Notification 
dated 5th January, 2018 & 21st February, 2019 respectively mentioned in below ; 

( 1) The following corrections as listed herein below are made in Schedule - A of Government Notification No. TPS - 2416 
C.R.122 ( A )-2016 -UD -9 , Dated 5th January, 2018 as sanctioned modification ; 
Sr. Modification 

Modification made by Government while sanctioning Development Plan 
No. No. 

under Section 31 ( 1 ) of the M.R.T.P. Act, 1966 
( 1) (2 ) 

(3 ) 
for this 

To be read as 
SM - 14 Column No.7 

Column No. 7 
Modification sanction as proposed by the Modification sanction as proposed by the 
Planning Authority . Exclude survey parcel 90 Planning Authority . Exclude survey parcel 109 

from Industrial and include in Agriculture Zone . from Industrial and include in AgricultureZone. 
2 SM - 217 Column No. 7 

Column No. 7 
(i) Reservation West A -UESS001 is Reservation West A -UESS001 is 
reinstated as per published plan . 

reinstated as per published plan . 
(ii) Since the land from Kh . No. 22 and 23 of 

Ranala has already grant non -agriculture 
permission by the Competent Authority, 
the reservation East B -UESS001 from Sh . 
No. 59 is proposed to be deleted and land 
thereunder proposed to be included in 

Residential Zone . 
3 SM - 370 Column No. 7 

Column No. 7 
16 mt. wide D.P. road is reinstated excluding 18 mt. wide D.P. road is reinstated excluding 
the portion from Wanadongri N.P. 

the portion from Wanadongri N.P. 


1 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


( 1 ) 


(2 ) 


4 


SM - 372 


CORRIGENDUM = Contd . 

(3 ) 
for this 

To be read as 
Column No. 6 

Column No. 6 
Exclude survey parcel 12 from PSP and include Exclude survey Parcel from PSP Zone and 
in Residential. 

include in Residential Zone as shown on plan . 
Column No. 7 

Column No. 7 
Modification sanctioned as proposed by the Modification sanctioned as proposed by the 
Planning Authority. Exclude survey parcel 12 Planning Authority as shown on plan . 
from PSP and include in Residental. 
Column No. 6 

Column No. 6 
Exclude from Industrial and include in PSP as Exclude from Industrial and include in PSP as 
part of Reservation South A -EXH001. 

part of Reservation South A -EXG001. 
Column No. 7 

Column No. 7 
Sanctioned as proposed by the Planning Sanctioned as proposed by the Planning 
Authority. Exclude from Industrial and include Authority. Exclude from Industrial and include 
in PSP as part of Reservation South A -EXH001. in PSP as part of Reservation South A - EXG001 . 


5 


SM -662 


(2 ) The following corrections as listed herein below are made in Schedule - B ofGovernment Notification No. TPS- 2416 
C.R.122 (B ) -2016 -UD -9, Dated 21st February , 2019 as sanctioned modification of Excluded Part ; 
Sr. Excluded 

Modification of substantial nature as sanctioned by Govt. 
No. Part 

under Section 31 ( 1) of the M.R.T.P. Act, 1966 
( 1 ) (2 ) 

(3 ) 
for this 

To be read as 
1 EP -85 Column No. 5 

Column No.5 
Reservation No. West B -PK001 

Reservation No. West B - PK011 
Column No. 6 

Column No. 6 
Delete Reservation West B - PK001 and area so Delete Reservation West B -PK011 and area so 
deleted be included in Residential. Exclude deleted be included in Residential. Exclude 
remaining parcel 81 and entire parcels 79 , 82 remaining parcel 81 and entire parcels 79 , 82 
from Agriculture A2 zone and include in from Agriculture A2 zone and include in 
Residential. 

Residential. 
ColumnNo. 7 

Column No. 7 
Modification proposed by the Planning Au Modification proposed by the Planning Au 
thority is to be sanctioned as submitted by the thority is to be sanctioned as submitted by the 
Planning Authority along with the adjoining Planning Authority along with the adjoining 
Kh. No.68 , 70 and 78 as shown on plan . R.No. Kh. No. 68 , 70 and 78 as shown on plan . R.No. 
West B - PK001 is reinstated as per published 

West B -PK011 is reinstated as per published 
plan . 

plan. 
2 EP - 142 Column No. 7 

Column No. 7 
Modification made by Planning Authority is 

Modification made by Planning Authority is 
proposed to be sanctioned . The land from Kh . proposed to be sanctioned . The land from 
No. 8 and 10 Village Wanadongri, Sh .No. 81 is Kh. No. 50 Village Waddhamana , Sh .No. 81 is 
deleted from Industrial Zone and included in deleted from Industrial Zone and included in 
Commercial Zone. 

Commercial Zone. 
3 EP - 167 Column No. 6 

Column No. 6 
Exclude survey parcel 2/1 from PSP and in Exclude 

survey parcel 4 from PSP and include 
clude in Residential. 

in Residential. 
Column No. 7 

Column No. 7 
The Modification made by the Planning The Modification made by the Planning 
Authority is proposed to be sanction . The Authority is proposed to be sanctioned . The 
land under modifications is proposed to be land under modifications is proposed to be 
includes in PSP Zone. 

includes in Residential Zone. 


By order and in the Name of the Governor of Maharashtra , 


P.P. SONARE , 
Desk Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


५ 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . २३ ९ . 

अध्यक्ष , नगर परिषद , 

यांजकडून 
क्र . तुन - साबांवि - ५५१-२०१९ 

तुमसर शहर विकास मंजूर योजनेत प्रस्तावित मौजा - तुमसर, त.सा.क्र .- २४ तालुका-तुमसर , जिल्हा-भंडारा येथील भूमापन क्र .-१२१० , १२०८ 
व १२१२ एकूण आराजी ५.३४-५० हे. आर . जमीन महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७(१) अन्वये कृषी विभागामध्ये 
असलेली जागा रहिवास वापर अंतर्गत समाविष्ट करणेबाबत . 

तुमसर शहराचा विकास आराखडा महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग यांचे पत्र क्र.- No. DP-TUMSAR( R) TPV-2-4961, dt . 20-08 
1992 रोजी मंजूर केलेला असून त्याची वैधता २० वर्ष ही संपलेली आहे . या मंजूर विकास योजनेत खालीलप्रमाणे किरकोळ फेरबदल करण्याबाबत 
नगर परिषदेची सर्वसाधरण सभा दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ मधील ठराव क्र . १८ अन्वये मंजूर केलेले आहे . 

भूमापन क्र .१२१०, १२०८ व १२१२ एकूण आराजी ५.३४-५० हे.आर. जमीन तुमसर शहर मंजूर विकास योजनेत कृषी विभाग 
वापर अंतर्गत समाविष्ट करण्याकरीता जागेचा किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषदेचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळात कामाकाजाचे 
दिवशी नागरिकांचे अवलोकनार्थ 

खुला 

ठेवलेला आहे. 
वरील अनुषंगाने सर्व नागरिकांना सदर नोटीसद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की , सदर किरकोळ फेरबदलासंबंधी आपले काही सूचना किंवा 
आक्षेप असल्यास ही सूचना प्रसिद्ध झाल्याचेदिनांकापासून सदर सूचना किंवा आक्षेप नगर परिषद , तुमसर कार्यालयातील बांधकाम विभागात ३० 
दिवसाचे आंत कार्यालयीन वेळेत लेखी स्वरुपात दाखल करण्यात यावे. 

उक्त किरकोळ फेरबदलाबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीकरीता सादर करण्यापूर्वी नागरिकांकडून विहीत मुदतीत आलेल्या सूचना व 
हरकतीचा नगर परिषदेकडून विचार करण्यात येईल . तसेच कालावधी संपल्यानंतर आलेल्या सूचना किंवा आक्षेपावर कोणताही निर्णय घेण्यात येणार 
नाही याची नोंद घ्यावी . 


वगळून रहिवास 


प्रदीप मोतीरामजी पडोळे , 


तुमसर : 
दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


अध्यक्ष, 
नगर परिषद , तुमसर . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . २४० . 

मुख्याधिकारी , नगर पंचायत , यांजकडून 
क्र.न.पं.अहेरी- ७२७-२०१९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम २३ ( १) अन्वये अहेरी शहराचा भौगोलिक माहिती प्रणाली ( GIS ) द्वारे 
विकास योजना तयार करणेचा ईरादा जाहीर करण्याबाबत 

शासनाने नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र . एमयुएन -२०१४-प्र.क्र.९ २- नवि १८, दिनांक २३ एप्रिल २०१५ रोजी अहेरी नगर पंचायत 
अस्तित्वात आलेली आहे . सबब, नव्याने अस्तित्वात आलेल्या नगर पंचायतीच्या क्षेत्रात सुसंबद्ध विकास करण्यासाठी विकास योजना तयार करणे 
आवश्यक असल्याने नगर पंचायत , अहेरी , जिल्हा गडचिरोली विशेष सभा ठराव क्र . ०१, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये सदरहू नगर पंचायतीच्या 
क्षेत्राधीकारातील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २३( १ ) अन्वये अहेरी शहराचा भौगोलिक माहिती प्रणाली ( GIS) द्वारे 
विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर केलेला आहे . 

अहेरी नगर पंचायतच्या कक्षेखाली येणा- या व त्यासाठी विकास योजना करावयाची आहे . त्या क्षेत्राच्या नकाशावर अध्यक्ष/मुख्याधिकारी , नगर 
पंचायत , अहेरी यांची स्वाक्षरी आहे . असा नकाशा अहेरी नगर पंचायत कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 
१९ ६६ चे कलम २३( २) अन्वये नागरिकांना पाहण्यासाठी प्रकाशित केलेला आहे . 

ज्या नागरिकांना विकास योजनेसंबंधी काही सूचना अगर हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या 
दिनांकापासून ( ६० ) दिवसाच्या आत त्यांच्या सूचना अगर हरकती अहेरी नगर पंचायतीकडे लेखी स्वरुपात द्याव्यात जेणेकरुन अहेरी नगर पंचायत 
विकास योजनेबाबत योग्य तो विचार करेल . 


अहेरी : 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ . 


राहूल गुप्ता , 

मुख्याधिकारी , 
नगर पंचायत, अहेरी . 


ना .- एक - अ-२ ( १७१६). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


५४ 


शनिवार , नोव्हेंबर ३० , २०१ ९/ अग्रहायण ९ , शके १९ ४१ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ , क्र . १६८ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडून आदेश क्रमांक मनप-२००४-प्र.क्र .३४- का -०६ , दिनांक १७ सप्टेंबर, २००४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा . ४० वा ) ( यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १०, पोट- कलम ( १) खाली नागपूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत 
दर्शविल्याप्रमाणे कन्हान-पिपरी नगर परिषद जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि 
ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक 
कक्षा-१२- एमयुएन-१- कावि-५४२-२०१९, दिनांक ३० ऑक्टोबर , २०१९ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. ४० वा ) च्या कलम १० , पोट -कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त 
नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्पकष विचार करून मी , रविंद्र 
ठाकरे , नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट - कलम ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १२ - एमयुएन-१ 

-१ - कावि - ५८४-२०१९ . 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. ४० वा ) च्या कलम १०, पोट- कलम 
( २) अन्वय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एमयुएन -१९(३ )-कावि- २७४-२०१९ , 
दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१९ च्या आदेशान्वये त्यांनी कन्हान-पिपरी नगर परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणेनिवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) ठेवावयाच्या जागी निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १ ) निवडावयाच्या सभासदांची एकूण संख्या. 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


७ 


१२ 


०६ 


00 


( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

०१ 
( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

०५ 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गीय यांच्यासाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 

० ९ 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३) पैकी वरील क्रमांक २ ( अ) ,( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती 

व नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ) अनुसूचित जाती 

०३ 
( ब) अनुसूचित जमाती 
क ) नागरीकांचा मागासवर्ग 

०३ 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

०३ 
( अनुक्रमांक (३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ( ४) समोरील नमूद केलेल्या जागा) 

२ . त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ -नप-२०१९- प्र.क्र . ७- का -०६, दिनांक २५ सप्टेंबर , 
२०१ ९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० , 
पोट-कलम ( २) अन्वये प्राप्त झालेल्या प्राधिकारांचा वापर करून मी , नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगर परिषद क्षेत्र जितक्या भागात 
विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गातील 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभाग प्रभागाचे नाव 

प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती , किती 
क्रमांक लोकसंख्या, अनुसूचित क्रमांक ( उत्तर, पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 

जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जातीची लोकसंख्या, 

जसे अनु.जाती/ अनु . जमाती/ 
अनुसूचित जमातीची 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
लोकसंख्या 

व स्त्रियांसाठी ( अनु . जाती/ 

अनु . जमाती/ नागरिकांचा 

मागासवर्ग स्त्रियांसाठी धरुन ) 
( १ ) ( २) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 
१ अ स्थळ. 

७ नंबर नका , गजभिये ले- आऊट, शिवनगर , १ अ- अनुसूचित जाती 
इंदिरा नगर . 

१ ब- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
अ.जा. ९ ५३ , 

उत्तर.- जे.एन. रोडला लागून श्री . रुशी भेलावे यांच्या ( महिला ). 
अ.ज.३० 

घरापासून तेथून पुढे श्री . नंदकिशोर व -हाडे 
यांच्या घरापर्यंत तेथून पुढे श्री . आसाराम बागडे 
ते श्री . किसनलाल शर्मा ते श्रीमती भगवंती 
धुरीया ते श्री . हरिनारायण सपोले ते श्री . महेन्द्र 

भगवे यांच्या घरापर्यंत . 
पूर्व.- श्री . महेन्द्र भगवे यांच्या घरापासून तेथून पुढे 

श्री . कुकडे यांच्या घरापर्यंत तेथून पुढे तारसा 
रोडला लागून श्री . रंगराव ठाकरे यांच्या 
घरापर्यंत . 


प्रभागाची एकूण 


जागा 


, 


१ 


१ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या ३२७२ , 


१ ब 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


दक्षिण- तारसा रोडला 

लागून 

श्री . रंगराव 
ठाकरे यांच्या घरापासून तेथून पुढे 
तारसा रोडला लागून साबरे 

कॉम्प्लेक्स जे . एन . रोडपर्यंत . 
पश्चिम- जे . एन . रोडला लागून साबरे 

कॉम्प्लेक्स पासून तेथून पुढे जे.एन. 
रोडने श्री . रूशी भेलावे यांच्या 
घरापर्यंत . 


२ 


२ 


२ अ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या ३५ ९ १ , 


२ ब 


स्थळ.- आनंद नगर , तुकाराम नगर , 

२ अ- अनुसूचित जाती 
राधाकृष्ण नगर , प्रगती नगर सुपर 

( महिला ) 
टाऊन , कुसाजी नगर , विष्णुलक्ष्मी २ ब- सर्वसाधारण . 
नगर , वाघधरे वाडी . 


अ.जा. १ ९ १५, 


अ.ज.७१ 


उत्तर.- श्रीमती सुनिता कोटीवान 

यांच्या घरापासून तेथून पुढे 
श्रीमती हिरकनबाई सहारे यांच्या 
घरापर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेस जाणा- या 
रस्त्याने श्री . टेनराज रामटेके ते 
श्री . डॉ . पाठक यांच्या घरापर्यंत 
तेथून पुढे पूर्वेस गहुहिवरा रोडने 
रोड ओलांडून पूर्वेस गहुहिवरा रोडने 
व पुढे मौजा सिव्होरा सर्वे क्र . ३५ , 
३६,३८ चे उत्तर सीमेने सर्व्हे क्र . 

४२ च्या वायव्य कोप - यापर्यंत . 
पूर्व. मौजा सिव्होरा सर्व्हे क्र .४२ वायव्य 

कोप -यापासून दक्षिणेस न. प. सीमेने 
सर्व्हे क्र.९ ६ चे अग्नेय कोप- यावरील 
तारसा रोडला ( श्री . सुरेश कुंभलकर 

यांच्या घरापर्यत ) . 
दक्षिण- श्री . सुरेश कुंभलकर यांच्या 

घराजवळील न . प . सीमेपासून 
पश्चिमेस तारसा रोडने लागून 
श्री . यादवराव चिमुरकर यांच्या 
घरापर्यंत तेथून पुढे गोंदिया रेल्वे 
लाईनपर्यत जुनी बंद रामटेक रेल्वे 
लाईनने श्री . पंधराम यांच्या घरापर्यत . 


पश्चिम– श्री . पंधराम यांच्या घराजवळील रेल्वे 
लाईन पासून 

उत्तरेस श्री . सुरेश 
अहिरकर यांच्या दुकानापर्यंत तेथून 
तारसा रोड ओलांडून रोडला लागून 
श्री . हरिदास लांजेवार यांच्या 
घरापर्यंत तेथून पुढे श्रीमती सुनिता 
कोटीवान यांच्या घरापर्यत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


९ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४) 


( ५ ) 


( ६ ) 


३ 


३ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या ३३८६, 


३ अ- अनुसूचित जाती 
( महिला) 
३ ब -नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


अ.जा. १७७७ , 


उत्तर. 


अ.ज. १७६ 


३ अ स्थळ.– गणेश नगर , रेल्वे स्टेशन , एम . जी . नगर , 
३ ब 

संपूर्णसिहोरा गांव 
जे . एन . रोडला लागून श्री . राजु गुप्ता यांच्या 
दुकानापासून तेथून पुढे पांधन रोडला लागून 
श्री . क्रिष्णा ठाकरे यांच्या घरापर्यंत तेथून पुढे 
श्री . रतिराम पौनिकर ते श्री . दिगांबर मेश्राम 
यांच्य घरापासून होम पाईप कंपनीच्या कंम्पाऊंड 
वॉलला लागून तेथून पुढे गोंदिया रेल्वे लाईन 
ओलांडून श्री . अरूण वासनिक यांच्या घरापर्यत 
तेथून पुढे तारसा रोडने मौजा सिहोरा सर्व्हे क्र . 
९ ७ च्या ईशान्य कोप - यापर्यंत . 


पूर्व. 


मौजा सिहोरा सर्व्हे क्र . ९ ७ च्या ईशान्य 
कोप -यावरील तारसा रोड 

पासून 

मौजा सिहोरा 
सर्व्हे क्र . २१२/१, १००/१, १०२/१ च्या पूर्व 
सीमेने सर्व्हे क्र .१०३ / २ च्या जवळील पांधन 
रस्त्यापर्यंत व तेथून पुढेपांधन रस्त्याने आग्नेयस 
मौजा सिहोरा सर्व्हे क्र . १३८/१ , १३९ चे पूर्व 
सीमेने नाल्यापर्यंत व तेथून पुढे पूर्वेस नाल्याने 
व पुढे मौजा सिहोरा सर्व्हे क्र . १४१ च्या पूर्व 
सीमेने नदी व नाल्याच्या संगमापर्यंत . 


दक्षिण– मौजा सिहोरा सर्व्हे क्र . १४१ च्या आग्नेय 

कोप -याजवळील नदी व नाल्याच्या संगमापासून 
कन्हान नदीने सर्व्हे क्र . १८७ चे पश्चिम 
सीमेपर्यंत . 


पश्चिम- मौजा सिहोरा सर्व्हे क्र . १८७ चे पश्चिम 

सीमेजवळील नदीपासून खंडेलवाल कंपनीचे 
जुने क्वार्टर ला लागून उत्तरेकडे जाणा- या 
रोडने रेल्वे लाईनपर्यंत तेथून रेल्वे लाईन 
पश्चिमेस जे. एन रोड पर्यंत तेथून उत्तरेस जे . 

एन . रोडने श्री . राजु गुप्ता दुकानापर्यंत . 
४ अ स्थळ. हनुमान नगर , जवाहर नगर , राम नगर, लोहिया ४ अ -नागरिकांचा मागास 
४ ब ले - आउट . 

प्रवर्ग. 
उत्तर : 

४ ब - सर्वसाधारण ( महिला ). 
जे . एन . रोड महाकाली कॉम्पलेक्स पासून 
तारसा रोडला लागून तेथून पुढे श्री . जगन्नाथ 
पाल शहिद गोवारी चौक यांच्या घरापर्यंत . 


४ 


४ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या ३०२ ९ , 


अ.जा. ५०७ , 


अ.ज.२२ 


पूर्व. 


श्री . जगन्नाथ पाल शहिद गोवारी चौक यांच्या 
घरापासून तेथून पुढे होम पाईप कंपनीच्या 
कंपाउंड वॉलला लागून श्रीमती जोशीला उके 
यांच्या घरापर्यत . 


ना .- एक- अ -३ ( १७१६ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


दक्षिण- श्रीमती जोशीला उके यांच्या घरापासून तेथून 

पुढे श्री . रामराव गुरफडे यांच्या घरापर्यत ते 
मोबीन शेख यांच्या घरापर्यत तेथून पुढे 
श्री . तुलसिराम दुधपचारे यांच्या घरापर्यंत तेथून 
पुढे पांधन रोडला 

लागून 

श्री . महादेव काठोक 
यांच्य घरापर्यत तेथून पुढे पांधन रोडने 

श्री . वाकुडकर यांचे घरजवळ जे. एन. रोडपर्यंत. 
पश्चिम– जे . एन . रोडला लागून वाकुडकर 

यांचे 
घरापासून महाकाली कॉम्पलेक्स तारसा 

रोडपर्यंत . 
५ अ स्थळ.- रायनगर , सुरेश नगर, अशोक नगर , धरम 
५ ब 


श्री . 


५ 


५ 


प्रभागाची 

एकूण 
लोकसंख्या ३०७१ , 
अ.जा. १२३१, 


नगर . 


५ अ- अनुसूचित जाती 
५ ब -नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( महिला ) 


अ.ज.२४६ 


- 


उत्तर. मौजा पिपरी कन्हान सर्व्हे क्र . ३९ च्या वायव्य 

कोप- यापासून सर्व्हे क्र . ४० , ४१, ४३ , ४५ , 
५० , ५१, २८७, १०४ , १०५, ११७, १११, 
१२६ व २९ ४ च्या उत्तर सीमेने श्री . प्रशांत 
फुलारे (हनुमान मंदिर) याच्या घरापर्यंत न. प . 
सीमेने पूर्वेस ते श्री . सुरेश पोटभरे यांचे घराजवळ 

जे . एन . रोडपर्यंत . 
पूर्व. श्री . सुरेश पोटभरे यांचे घरापासून जे. एन . 

रोडने दक्षिणेस आंबेडकर चौकपर्यत . 
दक्षिण– जे . एन . रोडवरील आंबेडकर चौक पासून 

पश्चिमेस गाडेघाट रोडने हिरामण कारंजेकर 
यांच्या घर पुढे जि . प. शाळा पिपरी ते पुढे 
मौजा पिपरी कन्हान सर्व्हे क्र .२० च्या पश्चिम 

कोप -यापर्यंत . 
पश्चिम— मौजा पिपरी कन्हान सर्व्हे क्र . २० च्या पश्चिम 

सीमेवरील गाडेघाट रोड पासून सर्व्हे क्र . २० , 
२१ च्या उत्तर सीमेने व पुढे सर्व्हे क्र . २२८ , 
२२ व ३ ९ च्या पश्चिम सीमेने मौजा पिपरी 

कन्हान सर्व्हे क्र . ३९ चे वायव्य कोप - यापर्यंत . 
६ अ स्थळ. 

संपूर्ण पिपरी गांव . 
मौजा पिपरी कन्हान सर्व्हे क्र .१ च्या वायव्य 
कोप-यापासून गाडेघाट रोडने श्री . पटेल यांच्या 

समाधीपर्यंत . 
पूर्व.- गाडेघाट रोडवरील श्री . पटेल यांच्या 

समाधीपासून श्री . कमाले , श्री . वाघाडे , 
श्री . यादव , श्री . भास्कर बावनकुळे ते 
श्री . देवांगण ते श्री . प्रभाकर बावणे यांच्या 
घरास लागून रोडने श्री . लल्लन कुशवाह यांच्या 
घरापर्यंत व तेथून पुढे श्री . राजु 

उईके यांच्या 
घराजवळील नदीपर्यंत . 


६ 


६ 


६ 


प्रभागाची 

एकूण 
लोकसंख्या ३०७८ , 


६ अ- अनुसूचित जाती . 
६ ब - सर्वसाधारण ( महिला) . 


६ ब उत्तर . 


अ.जा. ७४ ९ , 


अ.ज.२६ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


११ 


अनुसूची -चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


दक्षिण- श्री . राजु उईके यांच्या घरापासून नदीने पिपरी 

कन्हान सर्व्हे क्र .६ च्या नैऋत्य कोप -यापर्यंत . 


पश्चिम— पिपरी- कन्हान सर्व्हे क्र . ६ च्या नैऋत्य 

कोप -याजवळील नदीपासून उत्तरेस सर्वे 
क्र . ५ , ४ , ३ चे पश्चिम सीमेने सर्व्हे क्र . १ 
च्या वायव्य कोप -याजवळील गाडेघाट रोडपर्यंत . 


७ 


७ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या ५२१६ , 
अ.जा. ८०७ , 
अ.ज.१५९ 


७ अ स्थळ. 
स्थळ.- स्वामी विवेकानंद 

स्वामी विवेकानंद नगर , शिवाजी नगर , पटेल 
७ ब 

नगर , एम.जी. टोली, अग्रवाल ले - आऊट . 
७ क 
उत्तर.- श्री . येलमुले यांच्या घरापासून गाळेघाट रोडने 

पूर्वेस आंबेडकर चौकापर्यंत . 


७ अ- अनुसूचित जमाती . 
७ ब- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( महिला ). 
७ क - सर्वसाधारण ( महिला). 


पूर्व. 


आंबेडकर चौकापासून तेथून पुढे जे.एन. रोडला 
लागून बि.के.सी.पी. शाळेपर्यंत . 


दक्षिण– बि.के.सी.पी. शाळेपासून तेथून पुढे रेल्वे लाईनने 

नदीपर्यंत . 


पश्चिम रेल्वे लाईन पासून नदीने उत्तरेस श्री . मोहरसिंग 

बोळे यांच्या घरापर्यंत तेथून पुढे श्री . यादव ते 
श्री . बेनी बेनजमीन ते श्री . सोनवाणे ते 
श्री . इंद्रजित खंडाते ते श्री . पिल्ले यांच्या घरापर्यंत 
व तेथून पुढे गाडेघाट रोडने श्री . येलमुले यांच्या 
घरापर्यंत . 


८ 


८ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या ३२०८ , 
अ.जा.२६३६ , 


८ अ स्थळ.- सत्रापूर , लेबर कॅम्प . 
८ ब 
उत्तर. 

नदी काठावरील महाकाली मंदीरपासून 
पूर्वेकडे रेल्वे लाईनने खंडेलवाल नगर रेल्वे 
क्रॉसिंगपर्यंत . 


८ अ- अनुसूचित जाती. 
( महिला) . 
८ ब - सर्वसाधारण . 


अ.ज. १३६ 


पूर्व. 


खंडेलवाल नगर रेल्वे लाईनपासून दक्षिणेकडे 
जाणा - या रोडने मौजा सिहोरा सर्व्हे क्र . चे 
जवळील नदीपर्यंत . 


३ 


दक्षिण- सर्व्हे क्र .३ चे आग्नेय कोप - यापासून कन्हान 

नदीने सर्व्हे क्र.९ चे नैऋत्य कोप - यापर्यंत . 


पश्चिम– सर्व्हे क्र . ९ चे नैऋत्य कोप -यापासून नदीने 

महाकाली मंदीरपर्यंत . 


नागपूर : 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ . 


रविंद्र ठाकरे , 
जिल्हाधिकारी, 

नागपूर . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२-१८, २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ , क्र . १६ ९ . 

जिल्हाधिकारी, 

यांजकडून 


( 


6 


राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडून आदेश क्रमांक मनप-२००४/प्र.क्र .३४/ का -६ , दिनांक १७ सप्टेंबर , २००४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९६५ ( सन १९ ६५ चा महा . ४० ) (यापुढे 

उक्त अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० , पोट- कलम (१) खाली नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत 
दर्शविल्याप्रमाणे कळमेश्वर-ब्राम्हणी नगर परिषद जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे 
आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक 
कक्ष-१२- एमएनयुएन-१-कावि ५४६-२०१९, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१९ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम, १९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महा. ४० ) च्या कलम १० पोट-कलम (१) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर 
परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , रविंद्र ठाकरे 
नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट-कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत 
आहे . 


. 


आदेश 


विभाग , 


१ 


० 


O 


O 


क्रमांक कक्ष- १२ - एमयुएन- १- कावि ५८५-२०१९. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. ४०) च्या कलम १० , पोट- कलम ( २) 
अन्वये आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , नागपूर नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एम.यु.एन -१ ९(३ )-कावि- २७५-२०१९ , 
दिनांक २७-११-२०१९ च्या आदेशान्वये त्यांनी कळमेश्वर- ब्राम्हणी नगर परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत 
जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या . 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा संख्या 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागास वर्ग 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीय 

यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ) ( ब) आणि ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 

व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अनुक्रमांक ( ३) समोरील 

नमूद केलेल्या जागा वजा (४ ) समोरील नमुद केलेल्या जागा) 
२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ -नप-२०१९ -प्र.क्र . ७- का -६, दिनांक २५ सप्टेंबर 
२०१९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० , 
पोट- कलम ( २) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगर परिषद क्षेत्र जितक्या भागात 
विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित 


O 


O 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


१३ 


प्रभागाची एकूण 


जागा 


जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गातील 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभाग प्रभागाचे नाव 

प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती किती 
क्रमांक असल्यास लोकसंख्या, अनुसूचित क्रमांक ( उत्तर, पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 

जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जातीची लोकसंख्या, 

जसे अनु.जाती/ अनु . जमाती/ 
अनुसूचित जमातीची 

नागरिकांचा मागासवर्गीय 
लोकसंख्या 

प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी 
( अनु . जाती/ अनु. जमाती/ 
नागरिकांचा मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरुन 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६) 


प्रभाग क्र . 


४ 


४ 


४ - सर्वसाधारण 


४ 


एकूण १२५३ ९ 
अनु . जाती- १४६२ 
अनु जमाती-६६४ 


: 


प्रभागाची देशमुख 

ले - आऊट, मरडवार ले - आऊट , 
व्याप्ती थोरणे ले - आऊट , बेलेकर ले - आऊट , दिवटे 

ले - आऊट , महल्ले - आऊट , के . टी . एम ., 
एम.आय.डी.सी., तसेच न.प. हद्दवाढ क्षेत्रातील 

ब्राम्हणीचे संपूर्ण क्षेत्र . 
उत्तर : - मौजा ब्राम्हणी सर्व्हे क्र . ३ ९ चे उत्तर पश्चिम 

कोप-यापासून पूर्वेकडे सरळ न. प हद्दीने मौजा 
ब्राम्हणीचे उत्तर सिमेने सर्व्हे क्र . १४२ चे उत्तर 

कोप- यापर्यंत व पुढे उत्तरेकडे सर्वे क्र . 
१४३ चे उत्तर पश्चिम कोप -यापर्यंत व पुढे 
पूर्वेकडे न.प. हद्दीने मौजा ब्राम्हणी सर्व्हे क्र . 

१६१ चे उत्तर पूर्व कोप -यापर्यंत . 
पूर्व मौजा ब्राम्हणी स क्र १६१ चे उत्तर पूर्व 

कोप - र 

-यापासून न.प. हद्दीने दक्षिणेकडे मौजा 
ब्राम्हणी सर्व्हे क्र . १६३ चे दक्षिण पूर्व 
कोप-यापर्यंत व तेथून पुढे न.प. हद्दीने पूर्वेकडे 
सर्व्हे क्रा . १६७ चे उत्तर पूर्व कोप-यापर्यंत व 
तेथून पुढे दक्षिणेकडे सर्व्हे क्र . १७२ चे दिक्षण 
पूर्व कोप -यापर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेकडे न.प. 
हद्दीने मौजा ब्राम्हणी सर्व्हे क्र . १९ ० चे दक्षिण 
पूर्व कोप -यापर्यंत व तेथून पश्चिमेकडे मौजा 
ब्राम्हणीचे सर्व्हे क्र . १९ ३ चे दक्षिण - पश्चिम 
कोप-यापर्यंत व तेथून धापेवाडा कडून येणा- या 
शासकीय पांधणीने दक्षिणेकडे नवीन डी.पी. 
रस्त्यापर्यंत व पुढे डी.पी. रस्ता ओलांडून सरळ 
दक्षिणेकडे नागोबा मंदिर पासून पुढे दक्षिणेकडे 
नागोराव इखार यांचे घराचे पूर्व बाजूने व पुढे 
दक्षिणेकडे शेख जब्बार यांचे घराचे पूर्व बाजूने 
देशमुख लेआऊट सर्व्हे क्र . ८ ९४ चे पुर्व हद्दीने 
पुढे इंदिरा गांधी कन्या शाळेच्या दक्षिण- पूर्व 
कोप -याचे हद्दीपर्यंत . 


ना .- एक- अ -४ ( १७१६ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


कोप -यापासून 


दक्षिण— इंदिरा गांधी कन्या शाळेच्या दक्षिण -पूर्व 

पश्चिमेकडे 

नागपूर 

काटोल 
रोडपर्यंत व तेथून पुढे सरळ नागपूर काटोल 
रोडने पुढे पश्चिमेकडे खादी ग्रामोद्योग मंडळ, 
नागपूर यांचे जागेच्या दक्षिण- पश्चिम 
कोप-यावरील सर्व्हे क्र .८६७ चे दक्षिण - पश्चिम 
कोप -यापर्यंत व पुढे नागपूर- काटोल रोड 
ओलांडून दक्षिणेकडे सर्व्हे क्र . ८६५ चे दक्षिण 
पश्चिम कोप- यापर्यंत व पुढे पश्चिमेकडे सर्व्ह 
क्र . ८६२ चे उत्तर - पश्चिम कोप - यापर्यंत व 
पुढे दक्षिणेकडे के.टी.एम. कंम्पाउंड वॉल चे 
पूर्व बाजूने सरळ दक्षिणेकडेरेल्वे लाईन ओलांडुन 
मौजा ब्राम्हणी सर्व्हे क्र . ३०९ ( जे एस डब्लू 
स्टील ) चे दक्षिण-पूर्व कोप -यापर्यंत व तेथून 
पुढे पश्चिमेकडे सर्व्हे क्र . ३० ९ चे दक्षिण 
पश्चिम कोप -यापर्यंत व तेथून पुढे पश्चिमेकडे 
सर्व्हे क्र .३११ चे दक्षिण- पश्चिम कोप - यापर्यंत 
व पुढे न.प. हद्दीने पश्चिमेकडे सर्वे क्र . ३२२ 
चे दक्षिण - पश्चिम कोप - यापर्यंत व पुढे उत्तरेकडे 
सर्वे क्र . ३२३ चे दक्षिण -पूर्व कोप-यापर्यंत व 
तेथून पुढे न.प. हद्दीने पश्चिमेकडे सर्व्हे क्र . 
३२९ चे दक्षिण- पश्चिम कोप - यावरील नदीपर्यंत . 


पश्चिम– सर्व्हे क्र . ३२ ९ चे दक्षिण -पश्चिम कोप -यापासून 

नदीने उत्तरेकडे सर्व्हे क्र . ३४८ चे दक्षिण 
कोप -यापर्यंत व तेथून पुढे सर्हे क्र . ३४८ 
मौजा ब्राम्हणी चे पश्चिम सीमेने उत्तरेकडे नागपूर 
-काटोल रोड ओलांडून ( सेंट थॉमस आर्थोडॉक्स 
कॅम्पस ) सर्व्हे क्र . ३६१ चे दक्षिण - पश्चिम 
कोप -यापर्यंत व तेथून पुढे सर्व्हे क्र . ३६२ चे 
पश्चिम कोप -यापर्यंत व तेथून पुढे उत्तरेकडे 
शासकीय पांधण ओलांडून मौजा ब्राम्हणी सर्व्ह 
क्र . ११ चे उत्तर पश्चिम कोप -यापर्यंत व तेथून 
पुढे सर्वे क्र . ११ चे उत्तर बाजूने उत्तरेकडे 
सर्हे क्र . १९ चे दक्षिण कोप-यापर्यंत व तेथून 
पुढे उत्तरेकडे मौजा ब्राम्हणी सर्व्हे क्र . ३९ चे 
उत्तर पश्चिम कोप - यापर्यंत 


नागपूर : 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१ ९ . 


रविंद्र ठाकरे , 
जिल्हाधिकारी , 

नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


१५ 


HTI 9-34 (37841. ) (71. fà.g.) 7. 91. PT., 37. 5.900 . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on me, by Order sprich 454-2008 /4.55.38 /01- & , ferich 90-8-2008 of the State 
Election Commissioner, Maharashtra , the draft order fixing the number of seats to be elected and the extents of the 
wards into which the said Municipal area of the Municipal Councils to be divided and the wards to be reserved for 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women (including Women belonging to the 
Scheduled Castes,Scheduled Tribes and the Backward Class of the Citizens) as the case may be , as shown in the 
Schedule to the Draft Order,bearing 787-92-94459-9-9-488-2098, Frich ouTR2098 ,was published as required by 
the proviso to Sub -section ( 1) of the Section 10 of the Maharashtra Mlunicipal Councils , Nagar Panchayatand Indus 
trial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) for the information of the residents of the Kalmeshwar- Bramhni Nagar 
Parishad . 


After carefully considering the objections are received by me in respect of the said draft order. I, Ravindra 
Thakare , Collector ofNagpur District in exercise of the powers conferred on me by Sub - section ( 1) of section 10 of the 
said Act,hereby make the following order namely. 


ORDER 


No. Desk - XII/Mun -1WS -585-2019.— 


Whereas , the Commissioner and Regional Director of MunicipalAdministration , Nagpur Division , Nagpur by his 
Ordersich H.4.5 .- 98 (3 )/ 1fa -204 /2098 , facich 26-99-2099 issued under Sub - section ( 2) of Section 10 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for Kalmeshwar 
Bramhni, Nagar Parishad , the number of Councillors to be elected and the Number of seats to be reserved for the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women ( including the number of seats 
reserved for Women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as 
shown below 


(1 ) The number of Councillors to be elected .. 


01 


(2 ) The number of seats to be reserved , 


00 


( a ) For the Scheduled Castes 


00 


(b ) For the Scheduled Tribes 


00 


(c ) For the Backward Class of Citizens 


00 


(3 ) The total numberof seats to be reserved forWomen (including the number 


00 


of seats to be reserved for Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 


Tribes and Backward Class of Citizents ). 


( 4 ) Outof seats at Serial No. (3 ), the number of seats reserved for Women belonging 

to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens 


from amongst the seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens as shown in item at serial number 2 (a ), (b ) and (c ) 


respectively , are as under : 


( a ) For the Scheduled Castes 


00 


(b ) For the Scheduled Tribes 


00 


( C ) For the Backward Class of Citizens 


00 


(5 ) Number of seats reserved for Women as General Category (Number of 

seats at Serial No. (3 ) Minus number of seats at serial number-(4 )) 


00 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२-१८, २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


2. Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me. By Order No. MNP - 2004/CR - 34 /W -06 dated 
17th Septemper 2004 of the State Election Commissioner,Maharashtra read with Sub - section ( 1) of Section 10 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah.XL. of 1965). 1, Ravindra 
Thakare the Collector of Nagpur District, hereby fixed the number and extent of the wards into which the said Municipal 
area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes , the Backward Class of Citizens and Women ( including Women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes , the Backward Class of Citizens ) as the case may be , as shown in the Schedule to this order. 


3. This Order shall take effect for the purpose of the next general electionsheld immediately following the date 
of this order. 


SCHEDULE 


Ward 


Seat 


Name of 
The Ward , 

if any 


Description of Boundary of the Ward 

(North , East, South ,West) 


No. 


No. 


Totalpopulation 

of the Ward , 
SC Population , 
ST Population 


(Reservation 
Category, SC , ST, 
BCC (Women in SC , 
ST, BCC ) Category. 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


4 


4 


Total- 12539, 


4 


4 -General 


SC - 1462 , 


ST -664 


Description of Boundary of the ward 

Deshmukh Layout, Maradwar Lay 
out, Thorane Layout, Belekar Lay 
out, Diwate Layout,Mahalle Layout, 
K.T.M., M.I.D.C., Municipal Coun 
cil including Bramhniboundary. 


North At Bramhni Survey No. 39 s from the 

corner of the north -west to straight 
towards the east direction , of the 
Municipal boundary line, Survey No. 
142 s from north -east corner and fur 
ther to the north Survey No. 143 s 
upto north -west corner, and further 
to the east boundary of theMunici 
pal Council at Bramhni, Survey No. 
161 s upto the north - east corner. 


East- At Bramhni Survey No. 161 s from 

the corner of the north -west with 
MunicipalCouncilboundary towards 
the south . (mouja ) Bramhni Survey 
No. 163 s upto the corner of the 
south - east, then further with 
Municipal s boundary towards the 
east Survey No. 167 s upto the cor 


ner of the north - east then further 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


90 


SCHEDULE_Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


towards the south , Survey No. 172 s 
upto the corner of the south - east 


and further towards the south , at 


Bramhni Survey No. 190 s upto the 
corner of the south -east and further 
towards the west at Bramhni Sur 


vey No. 193 s south west corner and 
further in the direction of Govern 
ment pandhan come from 
Dhapewada to new D.P. road and 
further last side of north from the 


road towards the south further 


crossing the D.P. road straight 
towards the south Nagoba Temple , 
from this temple further the south 
towards the Nagorao Ikhare s east 
side of the house, and further 


towards the south and sheikh 


Jabbar s east side of the house , 


Deshmukh layout Survey No. 894 s 
the east side and further upto the 


Indira Gandhi school s east corner 


side . 


South The South -East corner of the Indira 


Gandhi School further thewest Katol 
road , there is placement of cotton 
Gramuddyog ) at Mandal ,Nagpur the 
south -west, corner Survey No. 867 s 
corner to the south -west, and futher 
crossing of the Nagpur-Katol road 
Survey No.865 s corner upto the 
south -west, and further towardswest 
Survey No. 862 s corner upto the 
north -west & further towards the 
direction of the south K.T.M. Com 
pound wall s east -side straight to 
wards the south direction crossing 
the railway line. 


91.- 54-37-4 ( 909& ). 


ac 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Bramhni s Survey No. 309 s (J.S.W 
Steel s ) the corner of the south - east 
then further towards west Survey 
No. 309 s the south -west upto the 
corner and further towards the west, 
Survey No. 311 s upto the corner of 
the south -west then Municipal 
Council boundary line towards west 
Survey No. 322 s upto the south 
west corner and further towards 
north of Survey No. 323 s corner of 
the south - east and Municipal coun 
cil boundary line further towards the 
west Survey No. 329 s to the river 
upto the south -west side. 


West- Survey No. 329 s south -west corner 

of the river, towards the north Sur 
vey No. 348 s south corner, and fur 
ther Survey No. 348 s (mouja ) 
Bramhni south boundary towards 
the north crossing the Nagpur-Katol 
road (Saint Thomas orthodox Cam 
pus ) upto Survey No.361 s south 
west corner and further Survey No. 
362 s upto west corner and further 
towards the north side crossing the 
GovernmentPandhan road (Mouja ) 
Bramhni Survey No. 11 s comer of 
the north -west uptothe Direction , 
and further 11 s north side, towards 
the north direction Survey No. 19 s 
upto the south corner & further to 
wards the north (mouja ) Bramhni 
Survey No. 39 s upto the corner of 
the north -west direction . 


Nagpur : 
Dated the 30th November 2019 . 


RAVINDRA THAKARE , 

Collector, Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


१ ९ 


५४ ( २ ) 


शनिवार , नोव्हेंबर ३० , २०१९ / अग्रहायण ९ , शके १ ९ ४१ 


भाग १- अ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म.शा.रा., अ.क्र . १७१. 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडून आदेश क्रमांक रानिआनप-२०१९ /प्र.क्र .०७/ का -६ , दिनांक २५ सप्टेंबर , २०१९ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९ ६५ ( सन १९६५ चा महा. ४० वा ) ( यापुढे 

सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० ( १) खाली चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे 
गडचांदूर नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या मागासवर्गाय स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते दर्शविणारा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा , 
नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १९ ६५ चा महा . ४० वा ) च्या कलम १० , पोट -कलम (१ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या 
पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. 

त्यास अनुसरून गडचांदूर नगर परिषदेच्या प्रभाग 
रचनेबाबत आक्षेप वा हरकती यांचा सर्वंकष विचार करून मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नागपूर यांचेपत्र क्रमांक एमयुएन १९(३) 
कावी २७३-२०१९ , दिनांक २७-११-२०१९ अन्वये नगर परिषद , गडचांदूर यांच्या अंतिम प्रभाग रचनेस मान्यता प्राप्त आहे . मी , कुणाल खेमणार , 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट-कलम (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १० - नविशा- नि - कावि- ४५-२०१९. 


मा . विभागीय तथा प्रादेशिक संचालक, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एम.यु.एन -१९( ३) -कावि- २७३-२०१९ , दिनांक २७-११-२०१९ अन्वये नगर 
परिषद , गडचांदूर च्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा 
मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून 
ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या . 


१७ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


- 


( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा संख्या 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


३ 


२ 


( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


५ 


९ 


२ 


१ 


३ 


( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीय 
यांच्यासाठी राखून 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
( ४) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ) (ब ) आणि ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 

व नागरीकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

३ 
( अनुक्रमांक ( ३) समोरील 

नमूद केलेल्या जागा वजा ( ४ ) समोरील 

नमूद 
२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ -नप -२०१९-प्र.क्र . ७- का -६ , दिनांक २५ सप्टेंबर 
२०१९ व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १० , पोट -कलम (१ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी , कुणाल खेमणार , चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याद्वारे उक्त गडचांदूर नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात 
येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गातील 
स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


केलेल्या जागा ) 


३ . 


अनुसूची 


प्रभाग 


प्रभागाची व्याप्ती 
( उत्तर, पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 


क्रमांक 


प्रभागाचे प्रभागाची जागा 

नाव , एकूण क्रमांक 
असल्यास 

लोकसंख्या , 
अनुसूचित जातीची 

लोकसंख्या , 
अनुसूचित जमातीची 

लोकसंख्या 


आरक्षणाची स्थिती, किती 
जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे ( अनु . जाती/ अनु . जमाती/ 

नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी 

धरुन ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


१ 


३४४२ , 


१ - अ 


उत्तर: 


अ.जा. ७११ 


१ - ब 


१ - अ - नागरिकांचा मागास 

प्रवर्ग ( महिला) 
१ - ब - सर्वसाधारण 


अ.ज.२५१ 


पूर्व : 


उत्तर पश्चिम कोप-यापासून मौजा बिबी शिव पासून 
ते पिंपळगाव शिवेने सरळ 
मेश्राम नगर मधील श्री . अत्तरभाई यांचे घरापासून 
पूर्वदिशेने श्री . विनोद चौधरी , श्री . सानु फ्रान्सीस 
यांचे 

घरापासून रेल्वे मार्ग ओलांडून श्री . फुलझेले 
यांचे घर ते श्री . बबन सोनवने ते पूर्व दिशेने 
श्री . कांबळे यांचे घर ते दक्षिण दिशेने श्री . हरिभाऊ 
मोरे यांचे घर नंतर श्री . बरोचीया यांचे घर ते मुख्य 
राज्य महामार्गावरील कमल हॉटेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


२१ 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


दक्षिण : 


मुख्य राज्य महामार्गावरील कमल हॉटेल पासून 
पश्चिम दिशेने श्री . आंबटकर यांचे घर पूढे एकरे 
हार्डवेअर त्यापुढे डॉ . भोयर यांचे घर ते राज्य 
महामार्गाने पुढे रावी पेट्रोल पंप त्यानंतर महाराष्ट्र 
राज्य विद्युत महामंडळ त्यानंतर पुढे राज्य महामार्गाने 

बालाजी सेलीब्रेशन ते पुढे धामनगाव शिवेपर्यंत . 
पश्चिम : - राज्य महामार्ग धामनगाव शिवेपासून ते उत्तर दिशेने 

बिबी शिवपर्यंत . 


२ 


- 


२ ९ ४७, 


२ - अ 


उत्तर: 


अ.जा. ८७२ 


२ - ब 


दिशेने लखमापूर 


२- अ - अनुसूचित जाती 

( महिला) 
२ - ब - नागरिकांचा मागास 

प्रवर्ग 


अ.ज.४११ 


: 


प्रभाग क्र . १ च्या उत्तर, पूर्व कोप-यापासून उत्तर 

शिवेपर्यंत . 
पूर्व सर्वे नं . ३७ लखमापूर शिवेपासून पूर्व दिशेने सर्वे 

नं . १०२ मधील रेल्वे रस्ता ओलांडून सरळ सर्व्ह 
नं . ११३ लगतचा राज्य महामार्ग रस्ता ओलांडून 
सर्व्हे नं . ११४ ला लागून सरळ थुट्रा व देवाडा . 

जिवती मार्गे जाणा - या रस्त्यापर्यंत . 
दक्षिण थुट्रा व देवाडा मार्गापासून पश्चिमेकडे मुख्य मार्गाला 

लागून मानिकगड कारखान्यात जाणारा रस्ता 
ओलांडून गोपालपूर रोडवरील सार्वजनिक 
शौचालयापासून श्री . पाचभाई यांचे दुकानापासून 
मानिकगड चौकातील रेहान ढाबापर्यंत पुढे उत्तरेकडे 
रौनक आरकेड पुढे श्री . बालसनीवार पासून मुनिर 
यांचा ढाबा नंतर 

राजूरा , 

कोरपना राज्य महामार्ग 
ओलांडून श्री . पापय्या पोन्नमवार यांचे जुने 
दुकानापर्यंत नंतर जूना लखमापूर रस्ता ओलांडून 
भारत पेट्रोलपंप ( शास्त्रकार) नंतर पुढे समाधान 
पुर्तीबाजार ते पुढे डॉ . हिरादेवे, झुल्लुरवार दुकान 
त्यानंतर पुढे जयस्वाल यांचे प्लॉट पर्यंत कमल 
हॉटेल पासून 

गेलेल्या रस्त्या पर्यंत . 
पश्चिम : - पश्चिम ते उत्तर दिशेने श्री . जयस्वाल यांचे प्लॉट 

पासून पुढे श्री . बळीराम गेडाम यांचे घर , श्रीमती 
लताबाई बाळकृष्ण वांढरे यांचे घर , शेख रशिद 
हुसेन यांचे घर त्यानंतर बोरकर नगर कडून येणारा 
रस्ता ओलांडून श्री . रामलु 

परचाके यांचे घर ते 
सरळ पश्चिम दिशेने श्री . संतोष करदोळे यांचे घर, 
श्री . भारत ताकसांडे यांचे घर त्यानंतर L & T रोड 
जाणारा रेल्वे मार्ग ओलांडून मेश्राम नगर मधील 
श्री . सचिन धनवलकर पासून पुढे श्री . पिपरे ( सर्वे 
नं . १६ मधील ) यांचे घर ते पुढेपिंपळगाव शिवेपर्यंत . 
उत्तर , पूर्व कोप-यातील राज्य महामार्गालगत स्टेट 
बँकेकडे जाणा - या लगतचे श्री . उमाकांत शेलोकर 
यांचे घरापासून बस स्थानकापासून कन्यका नागरी 
बँक , सागर लॉज पुढे आस्वले कॉम्पलेक्स त्यानंतर 
महावीर गॅलरी पासून राकृष्ण हॉटले पर्यंत . 


३ 


३ - अ 


उत्तर: 


३०२ ९ , 
अ.जा.३९ ७ 


३ - ब 


३- अ -नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला) 
३ - ब - सर्वसाधारण 


अ.ज. १ ९ ७ 


ना .- एक- अ-६ ( १७१६ ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४) 


( ६ ) 


पूर्व 


... 


उत्तर , पूर्व कोप-यातील रामकृष्ण हॉटेलपासून वृंदावन 
ते पुढे मानिकगड कडे जाणा - या रस्त्यालगत ATM 
समोरील जिजामाता आश्रम पर्यंत . 


दक्षिण : 


यांचे घर , 


पूर्व, दक्षिण कोप-यातील जिजामाता आश्रमपासून 
रमाकांत कोमावार यांचे घर पुढे PWD कार्यालय 
त्यानंतर अचानक चौकातील माता मंदिर पुढे स्वाती 
गारमेंटस पासून पुढे राधीका इलेक्टीकल्स पासून 

पुढे श्री . बळवंत शिंगाडे यांचे हॉटेलपर्यंत . 
पश्चिम : 

दक्षिण , पश्चिम कोप- यातील शिंगाडे यांचे हॉटेल , 
श्री . फारुक कादरी यांचे घरापासून ते डॉ . गावंडे 
यांचे घरापर्यंत नंतर आतून पूर्वदिशेने शेख गफार 
यांचे घर ते पूर्वदिशेने श्री . संभा गानफाडे यांचे 
घर ते पुढे बोंडे ठेकेदार यांचे घर त्यानंतर रस्ता 
ओलांडून श्री . सातभाई यांची खाली जागा ते सरन 
सॉ मिल श्री . प्रफुलचंद डे पासून पुढे श्री .पांडुरंग 
घटे यांचे दुकान ओलांडून श्री . माटे यांचे घर 
श्री . कन्नमवार सर यांचे घर ते पुढे शासकीय 
गोडावून त्यानंतर रस्ता ओलांडून जिल्हा परिषद 
शाळेची मागील बाजू श्री . मधुकर 
श्री . आनंदराव शेगावकर यांचे घर ते पंचशिल 
ध्वजापासून ते बाबा आपटे यांचे घर ते 
श्री . निळकंठ पेंदारे यांचे घर ते इरफान अली 
लियाकम अली यांचे घर ते पुढे डॉ . सहारे दवाखाना 
ते पुढे उमाकांत शेलोकर यांचे घरापर्यंत . 
शेडमाके चौकातील झाडे कृषी केंद्र ते राजुराकडे 
जाणारा राज्य महामार्गाला लागून रजा हार्डवेअर 
गुंडावार यांचे दुकान ते मधुबन 

बेकरी ते 
पूर्व दिशेने भारतीय स्टेट बँक ते श्री . सुरेश मुन 
यांचे दुकान व त्यासमोरील गावात जाणारा रस्ता 
ओलाठून श्री . सातपूते यांचे घर ते श्री . अमोल 
कांबळे यांचे घर ते श्री . पुंडलिक डोंगरे यांचे घर 

पुढे श्री . सिताराम नैताम यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व : श्री . सिताराम नैताम यांचे घरापासून श्री . हिरादेवे 

यांचे घर पुढे श्री . प्रल्हाद आडकिने यांचे घर ते 
पुढे खरवडे यांचे दुकाने तेथून पुढे श्री . बावनकर 
सर यांचे घर ते श्री . विक्की उरकुडे यांचे घराकडे 
जाणारा रस्ता ओलांडून श्री . मोतीराम पवार यांचे 
घर पुढे श्री . गुलाबराव वैद्य यांचे घरापर्यंत . 
श्री . गुलाबराव वैद्य यांचे घरापासून 

श्री . बंडूजी 
कोल्हेकर, श्री . श्रावण हनुमंते यांचे घर नंतर माता 
मंदिर श्री . साईनाथ मेश्राम यांचे घर नंतर विमलबाई 


४ 


- 


३२८७ , 


४ - अ 


उत्तर : 


अ.जा.८२२ 


४ - ब 


४- अ- अनुसूचित जाती 
( महिला) 
४ - ब - सर्वसाधारण 


अ.ज.३१६ 


ते श्री . 


दक्षिण : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


२३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


पश्चिम 


५ 


- 


५ - अ 


उत्तर: 


३१३२, 
अ.जा.१३६ 


५ - ब 


अ.ज.६२४ 


पूर्व : 


: 


अनुसूची - चालू 
( ५ ) 

( ६ ) 
उमरे यांचे घर नंतर बाजाराकडे जाणारा रस्ता ओलांडून 
डॉ लोनगाडगे यांचा दवाखाना ते श्री . सुनिल वांढरे 
यांचे घरापर्यत नंतर भारतीय स्टेट बँक रोडने सिराज 
यांचे दुकानापर्यंत नंतर आंबेडकर भवनाकडे जाणारा 
रस्ता ओलांडून सुराना यांचे घर ते आंबेडकर भवनापुढून 
श्री . बांबोडे यांचे माहनगिरबाबा मठ ते ( अनल कृषी 
केंद्र ) गोरे यांची खाली जागा पर्यंत . 
श्री . गोरे यांचे खाली जागेपासून शेडमाके चौकाकडे 
जाणा- या रस्त्यालगत तलाठी कार्यालय पुढे राज्य 
महामार्गालगतच्या शेडमाके चौकातील झाडे कृषी 
केंद्रापर्यंत . 
धामणगाव शिवेपासून कोरपना , राजुरा राज्य 

५- अ- अनुसूचित जमाती 
महामार्गाला लागून अभिनंद हॉटेल ते पुढे कॅनल ५- ब - सर्वसाधारण 
ओलांडून बापुरावजी गोरे यांची इमारत ते पुढे शेडमाके ( महिला ) 
चौकातील डाहे यांच्या इमारती समोरील गावात 
जाणा- या रस्त्यापर्यंत . 
शेडमाके चौकातील श्री . डाहे यांच्या इमारती पासून 
फुले चौकाकडे जाणारा रस्त्याने सरळ नामेवार यांचे 
घरापर्यंत त्यानंतर रस्ता ओलाडून श्री . सुरेश इटनकर 
यांचेघर ते पुढे मोनगीरबाबा मठा समोरील विहीर ते 
पुढे श्री . प्रेमदास मेश्राम यांचे घर ते पुढे श्री . रवि 
दिवसे यांचे घर त्यानंतर दुकान ते पुढे श्री . मनोज 
सातभाई यांचे घर ते वडाचे झाडाजवळील श्री . 
काळे यांचे घरापर्यंत . 
वडाचे झाडाजवळील श्री . बबन काळे यांचे घरापासून 
जुनी पाण्याची टाकी ते श्री . सुधाकर परसुटकर 
यांचे घर ते पुढे महात्मा फुले चौकातील रस्ता ओलांडून 
श्री . गुरुनुले यांचे घर ते पुढे श्री . बुधाकर चौधरी 
यांचे 

घरापासून ईरीगेशन कॅनल नागपूरे यांचे शेताला 
लागून ते सरळ घोडाम 

गुडयाचा 

सर्व भाग घेऊन 
मौजा इंजापुर शिवेपर्यंत . 
मौजा इंजापुर शिवेपासून उत्तर दिशेने धामनगाव 
शिवेच्या राजुरा, कोरपना जाणा- या राज्य 
महामार्गापर्यंत . 
इंजापूर शिवेपासून घोडाम गुडयाच्या दक्षिण दिशेने ६- अ-नागरिकांचा मागास 
मुस्लीम समाजाचे जुने कब्रस्थान पासून न.प.च्या प्रवर्ग ( महिला) 
कोंडवाडा पुढे श्री . अब्बास शेख, शेख अख्तर पासून ६-ब - सर्वसाधारण 
पुढे जुना पोलीस स्टेशन पुढे वन विभाग कार्यालय 
पासुन आंबेडकर चौकाकडे जाणारा रस्ता ओलांडून 
वडाच्या झाडापासून बालाजी बुक डेपो ते साकार 
चिट फंड ते पुढे डॉ . टोंगे याचा दवाखाना ते पुढे 
श्री . मोरेश्वर खामनकर यांचे घरापर्यंत . 


बबन 


दक्षिण 


: 


पश्चिम : 


६ 


३३८३ , 


उत्तर : 


६ - अ 
६ - ब 


अ.जा.४१५ 


अ.ज. १८६ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


पूर्व : 


दक्षिण : 


डॉ . लोनगाढगे यांचे दवाखान्याजवळील श्री . मोरेश्वर 
खामनकर यांचे घरापासून श्री . सोमा मुन यांचे 
दुकान ते पुढे मिना मुन पुढे सिध्दार्थ विहार ते 
श्री . पुरुषोत्तम कुईटे यांचे घर ते वडाचे झाडा कडे 
जाणारा रस्ता ओलांडून आंबेडकर पुतळापासून 
अमलनाला रस्त्याने ते गुजर झेरॉक्स ते पुढे 
श्री . दिलीप लहानगे यांचे भाजीपाला दुकानपर्यंत . 
अमलनाला रोडवरील मटन मार्केट कडे जाणा - या 
रस्त्यावरील लहानगे यांचे दुकानापासुन श्री . शेख 
सरवर यांचे घर ते पुढे आठवडी बाजारातील मोठी 
नालीने सरळ आठवडी बाजारालगत ते पुढे 
श्री . लसुनते यांचे घरापासून श्री . प्यारेलाला माली 
श्री . देरकर यांचे शेतापर्यंत नंतर प्रभाग ४ मधील 
येणा- या नालीला लागून देरकर यांच्या शेताला लागून 
श्री . रऊफभाई ( आंब्याचे झाड )यांच्या शेतापर्यंत ते 
रऊफभाई यांचे शेतातील नालीला लागून उत्तर 
दिशेने व नंतर पश्चिम दिशेने बाबर यांचे घराजवळील 
नालीपर्यंत चिंचेच्या झाडाजवळ व नंतर पुढे हनुमान 
मंदिराकडे जाणा - या पांदन रस्त्याने पारखी यांचे 
शेत सर्व्हे नं . १३४ च्या धु-याने सरळ इंजापुर शिवेपर्यंत . 
इंजापुर शिवेपासुन ते सरळ शिव धु-याने घोडाम 
गुडयापर्यंत . 
आंबेडकर पुतळ्या 

समोरील माता मंदिराकडे जाणारा 
रस्ता (ए . टी . एम .) श्री . अरूण निमजे यांचे 
दुकानापासुन ते श्री . कोटावार यांचे दुकान ते पुढे 
नरेश टॉकीज कडे जाणा - या रस्त्यापर्यंत . 


पश्चिम 


७ 


२८५८ , 


७ - अ 


उत्तर : 


७- अ- अनुसूचित जाती 
७- ब - सर्वसाधारण ( महिला ) 


अ.जा.६५३ 


७ - ब 


अ.ज .१९ ३ 


पूर्व 


: 


नरेश टॉकीज कडे जाणा- या लगतच्या कन्यका 
टॉकीज पासून ( पोटदुखे ) ते सर्व्हे नं . १२४/३ चे 

ओपन स्पेस मधील जिल्हा परिषद शाळा ( नविन ) 
ते श्री . वडस्कर , राजु कांबळे, शेख अब्दुल ( मडपाचे) 
अरमान शहा . शामराव वाघमारे ते अमलनाला रस्ता 
मार्गापर्यंत ते अमलनाला रोड ओलांडून श्री . नरेदुलवार 
यांचे दुकान ते श्री . बंडु शेरकी यांचा पानठेला ते 
पुढे पोवाडकर यांचे घर ते पुढे अमलनाला मार्गाने 
सरळ हनुमान गुडयाकडे जाणा- या कॅनल पर्यंत . 
अमलनाला जीवती जाणा - या कॅनल 

पासुन 

सर्व्ह 
नं . १२९ चे दक्षिण दिशेच्या कॅनल ला लागून सरळ 
सर्वे नं . १३६ च्या धु-याने सरळ पाण्याच्या टाकीकडे 
पुढे इंजापुर शिवेपर्यंत . 
इंजापुर शिवेपासुन पुढे उत्तर दिशेने गोपाल मालपणी 
यांचे शेत सर्व्हे नं . १३५ च्या धु -याला लागून 


दक्षिण 


पश्चिम : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


२५ 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


श्री . दरेकर यांच्या शेताला लागून सरळ मोठ्या 
नालीने शेख खाज्याभाई यांचे घरापर्यंत ते पुढे शेख 
खाज्या भाई यांचे जुने क्लब पर्यंत ते पुढे मोठ्या 
नालीने आठवडी बाजाराच्या जागेला लागून मटन 
मार्केट कडे जाणा- या रस्त्यापर्यंत रस्ता ओलांडून 
शिवाजी महाराज पुतळ्यापर्यंत . 
नरेश टॉकीज कडे जाणा- या रस्त्यापासून श्री . चौधरी 
यांचे घर पुढे श्री . शर्मा यांचे घर ते पुढे स्वामी 
समर्थ कॉमप्लेक्स त्यानंतर पुढे पोलीस स्टेशन 
समोर मानिकगड कंपनी चे गेट ते पुढे लागून 
देवाडा मार्ग जाणा - या रस्त्याला लागून मानिकगड 
कंपनीचे संरक्षण भिंतीला लागून गोपालपुर थुट्रा 
चौकापर्यत . 


८ 


- 


४६७७ . 


८ - अ 


उत्तर : 


अ.जा.४५३ 


८ - ब 


अ.ज .४७३ 


८ - क 


८ - अ- अनुसूचित जमाती 
( महिला) 
८ - ब - नागरिकांचा मागास 

प्रवर्ग 
८ - क - सर्वसाधारण ( महिला) 


पूर्व 


गोपालपुर , थुट्रा चौकापासून देवाडाकडे जाणा- या 
रस्त्याने मानिकगड कंपनीच्या संरक्षण भिंतीला लागून 
थुट्रा व गोपालपुर शिवेला लागून तसेच बैलमपूर 
शिवेला लागून गडचांदूर कडून अमलनाला मार्गे 
जाणा - या जिवती रस्त्यापर्यंत . 


दक्षिण 


पश्चिम 


: 


बैलमपूर शिवेपासून अमलनाला मार्गे जिवती जाणा- या 
रस्त्याच्याकडेने सर्व्हे नं . १८६ व नाला लागून 
सर्व्हे नं . १३ ९ पर्यंत . 
सर्वे नं . १३९ पासून मानोली शिवेने सरळ जामणी 
शिवेपर्यंत मानोली शिवेने पुढे सर्व्हे नं . २१८ पासून 
सर्वे नं . २५६ च्या हद्दितून 

पुढे सरळ सर्वे 
नं . १३६ , १३७ ला लागून अमलनाला कॅनलाच्या 
दिशेने बिर्ला मंदिराच्या पायथ्याला लागून अमलनाला 
जिवती मार्गाने सरळ ईरीगेशन रेस्ट हाऊस नंतर 
मानिकगड गेट आदर्शहिंदी शाळा त्यानंतर अमलनाला 
रस्त्याच्या कडेने ईरिगेशन कॉलनीला लागून सरळ 
श्री . राकेश महाडोळे यांचे घर ते श्री . महादेव 
जयस्वाल यांचे घर ते पुढे घुले यांचे घर ते बोरींग 
पासून 

शेख रिजवान शेख जमाल यांचे घर ते पुढे 
श्री . पांडू यांचे घर ते पुढे श्री . धर्मापाल जोगी यांचे 
घर ते पुढे सोयेब किराणा स्टोर्स ते दिलीप आसुटकर 
ते पुढे नरेश टॉकीजकडे जाणारा रस्ता ओलांडून 
पी . डब्ल्यू. डी . समोरील श्री . चौधरी यांचे घरापर्यंत . 


चंद्रपूर : 
दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१९ . 


डॉ . कुणाल खेमनार , 
जिल्हाधिकारी, 

चंद्रपूर . 


ना .-एक - अ-७ ( १७१६) . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२-१८, २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


HTT 9-34 (37841.) (71. f . g.) 7. 9. 27., 37. 56.907 . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on meby Order No.SEC -N.P.- 2019-C.N.-07-0-6 , Date 25th September 2019 of 
the State Election Commission Maharashtra , the Collecter of Chandrapur districtporposes to make the following draft 
order under sub -section (1) of the Section 10 of the Maharashtra MunicipalCouncils, Nagar Panchayat and Industrial 
Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965) (hereinafter referred to as the said Act) to fix for the Gadchandur Municipal 
Council the number and the extent of the wards into which the said Municipal area shall be divided and to specifiy the 
wards reserved for Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women (including 
Women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class of the Citizens ) as the 
case may be , as shown in the Schedule to the draft order of the residents of the Gadchadur Municipal Council Consid 
ering the objection received by me in respect of the said draft order. I, Kunal Khemnar, the Collector of Chandrapur 
district in exercise of the powers conferred on me by sub - section (1 ) of Section 10 of the said Act, Hereby make the 
follwoing order namely :- . 


ORDER 


No. Desk - 10 -UD - B -45-2019.— 


Whereas , the Divisional Commissioner and Regional Director ofMunicipal Administration , Nagpur by his Order 
No.MUN - 19 (3 ) CR -273-2019 , Dated 27th November 2019 , has fixed for the GadchandurMunicipal Council the number 
of Councilors to be elected and the Number of seats to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens and Women ( including the number of seats reserved for Women belonging to the Sched 
uled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as shown below 


(1 ). The number of Councilors to be elected .. 


17 


( 2 ). The number of seats to be reserved , 


( a ) For the Scheduled Castes 


03 


(b ) For the Scheduled Tribes 


02 


( c ) For the Backward Class of Citizens 


05 


( 3). The totalnumber of seats to be reserved for Women ( including the number 


09 


of seats to be reserved for Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 


Tribes and Backward Class of Citizents ) . 


(4 ). Outof seats at SerialNo. (3 ), the number of seats reserved forWomen belonging 


to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens 


from amongst the seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes 


and Backward Class of Citizens as shown in item at serial number 2 (a ), (b ) and (c ) 


respectively, and as under : 


( a ) For the Scheduled Castes 


02 


(b ) For the Scheduled Tribes 


01 


( C ) For the Backward Class of Citizens 


03 


(5 ). Number of the seats reserved forWomen of General Category (Number of 


seats at Serial No. (3 ) Minus number of seats at serial number (4 ) 


03 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


२७ 


2. Now , therefore, in exercise of the powers conferred on me. By Order No.SEC -N.P.- 2019 - C.N.- 07 -O -6 , Date 
25th September 2019, of the State Election Commissioner ,Maharashtra read with sub -section ( 1) of Section 10 of the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah.XL. of 1965). 1,Kunal 
Khemnar, the Collector of Chandrapur District , hereby fixed the number and extent of the wards into which the said 
Municipal Council area shall be divided and specify thewards in which seats shallbe reserved for the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes, the Backward Class of Citizens and Women ( including Women belonging to the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes , and Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the Schedule to this order. 


SCHEDULE 


Ward 
No. 


Name of 
The Ward , 


Seat 
No. 


Description of Boundary of the Ward 

(North , East, South ,West) 


TotalWard 
population , 
SC Category 

Population , 
ST Category 
Population 


Reservation 
Category , SC , ST, 
BCC , Women in SC , 
ST, BCC Category 


if any 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4) 


(5 ) 


( 6 ) 


1 


3442 


1 A-Reserved for 


1 -A North North South From Moja Bibi Shiv to 
1 - B 

Pimpalgaon Shiv . 


SC - 711 , 


BCC (Women ) 


1 B-General 


ST- 251 


East , Shri. Atarbhai s house to east by 

Shri. Vinod Choudhary, San 
Francisco s house across the rail 


way line to Shri. Fulezle s home to 
Mr. Baban Sonawan Shri. From 


Kamble s house to the south , Shri. 


Haribhau More s house was later 


visited by Shri. Baruchia s house will 
be the kamal hotel on the main state 
highway. 


South From the lotus hotel on the main 


state highway to West. Front of Dr. 
Ambatkar house then Dr. From 
Bhoyar s house to State Highway , 
Ravi Petrol Pump followed by 
Maharashtra State Electricity Cor 
poration , followed by State Highway 
from Balaji Celebration to 
Dhamangaon Shiv . 


West- From Sate Highway Dhamangaon 

Shiv to North to Bibi Shiv . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


2 


2947 


(4 ) (5 ) 

(6 ) 
2 -A North the North , east of ward 1 , to 2 A - Scheduled Caste 

(SC ) (Women ) 
2 - B Lakhmapur Shiv. 

2 B- BCC 


SC - 872 


ST - 411 


East Survey No. 37 Eastward from 

Lakhmapur Shiv . Directly crosses 
Railway Route 102 into State Route 
113 , crosses State Highway Route to 
Survey No. 114 , and straight to Thutra 
and Dewada, the road leading to Jivati . 


South— From the public toilets on Gopalpur 

Road , crossing the road leading to 
Manikgad Factory , crossing themain 
road west of Thutra , Devada road , 
From Pachbhai s shop to Rehan 
Dhaba in Manikgad Chowk , further 
north to Raunak Arcade, After the dasa 
of Munir from Balasniwar, Rajura , 
across the Korpana State Highway, 
Shri. Bharat Petrol Pump ( scientist) 
crossing the old Lakhmapur road till 
Papaya Ponnamwar s old shop . 
Dr. Hiradewe, Jhulurwar shop followed 
by Jaiswal s plant upto Kamal Hotel 
road . 


West- From west to north , Shri. Jaiswal 

plant, Shri. Ballyram Gedam s house . 
Mrs. LatabaiBalakrishna Vandhare s 
house , Sheikh Rashid Hussein s 
house , then cross the road coming 
from Borkar town , From the house of 
Ramlu Parachake directly west to 
Shri. Santosh Kardole s house , Shri. 
Bharat Takasande s house will be fol 
lowed by the L & T road crossing the 
railway line between Shri. From 
Sachin Dhanwalkarto Shri. From the 
house of Pipre ( Survey No. 16 ) till 
further to Pimpalgaon . 


3 


3029 


SC - 397 


3- A North From Shri.Umakant Shilokar s house 3 A - BCC (Women ) 

to bus station Kanyika Nagari back , 
3 - B 

3 B-General 
Sagar Lodgenext to Aswale complex 
from Tainankar Mahavir Gallery to 
Ramakrishna Hotel. 


ST- 197 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


२ ९ 


SCHEDULE_Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


East North , from Ramakrishna Hotelon the 

east corner to Jijamata Ashram in 
front of ATM next to road from 
Vrindavan to Manikgad . 


South From PWD office next to Ramakant 

Komawar s house from Jijamata 
Ashram in east, South corner, then 
Mata Temple in Chaka , from Swati 
Garments and from Radhika 
Electricals , To Balwant Shingade 
hotels . 


West Shingade Hotel in the south , west 

corner, From the house of Farooq 
Qadri, the east to the house of 
Gawande, then from the east to the 
house of Sheikh Ghafar, to the east, 
Sambha Ganfade house to the Bonde 
contractor s house , then across the 
road , Shri. Satbhai open land to Sa 
ran Saw Mill. From Prafulchand Day 
to Shri. Across the shop of 
Pandurang Ghate , Shri. Mate s 
house is Shri. Kannamwar Sir s 
house to governing godown and then 
back of the Zilla Parishad School. 
Madhukar s house, Shri. From the 
house ofAnandrao Shegaonkar to the 
Panchshil flag to the house of Baba 
Apte to the house of Shri. From the 
house of Nilkantha Pendare to the 
house of Irfan Ali Liakam Ali, From 
Sahare Hospital to Umakant 
Shelokar s house . 


4 


3287 


4 - A 


SC - 822 


4 - B 


ST - 316 


North Shademake chowk to the State High 

4 A - Scheduled Caste 
way to Rajura , From Gundawar s 

(SC ) (Women ) 
Shop to Madhuban Bakery , East to 
SBI Bank to Shri Suresh Mun his 4 B - General 
shop and crosses the road leading 
to the village , Satpute s house to 
Shri. From AmolKamble s house to 
Shri. Next to Pundalik Dongre s 
house, Shri. To the house of Sitaram 
Naitam . 


East 


From the house of Mr. Sitaram 
Naitam , Next to Shri. Hiradeve s 
house, Shri. Prahlad Adkine house 


91.-505-31- C (909& ). 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


SCHEDULE — Contd . 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


to the next of Kharvade shop , to 
Shri. Bawankar sir s house to Shri. 
Mr.Vikki Urkude crossing the road 
towards his house to Mortiram 
Pawar s house next to Gulabrao 
Vaidy s house. 


South House ofGulabrao Vaidya , to Shri. 

Banduji Kolhekar, house of Shravan 
Hanumante , Mata Temple , Shri. 
After passing the house of Sainath 
Meshram , Vimalbai Umre s house , 
crossing the road towards Bazaar, 
Dr. Lonagadge s Hospital to Sunil 
Wandhare s house , then along 
Bhartiya State Bank Road to Siraj s 
shop , then crossing the road lead 
ing to Ambedkar Bhavan to 
Surana s house from Ambedkar 
Bhawan leading to Shri Bambode s 
Mahanagir Baba Math to ( Anil 
KrishiKendra ) Gore s open land . 


West- Shri. Gore s open land to the 

Shedmake chowk, next to Talathi 
office , then Shademake Chowk 
Agricultural Center. 


5 


3132 


5 - A 


5 A - Scheduled Tribe 

(ST) 


SC - 136 


5 - B 


North From Dhamangaon Shiv to 

Korpana, Rajura State Highway, 
Abhinand Hotel, then across the 
canal to Bapurawji Groe s building . 
To Shri. Dahe s building . 


5 B-General 


ST- 624 


(Women ) 


East 


Shri. Dahe building, to Phule 
Chowk leading directly to the house 
of Namvevar and then crossing the 
road to Shri. Suresh Itankar s 
house then next to Monghir Baba 
Math well . From the house of 
Premdas Meshram , to Shri . Ravi 
Diwase s house followed by shop . 
Then leading towards Shri Manoj 
Satbhai s house to Shri Baban 
kale s house near wad tree . 


South Shri. Baban Kale s house to old 

water tank to Sudhakar Parasutkar s 
then across the road to Mahatma 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


39 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(6 ) 


(5 ) 
Phule Chowk , Shri. Gurunule s house 
to Budhakar Chowdhary s house to 
irrigation canal near Shri Nagpure s 
field , to Straight to Injapur Shiva 

including every part of godam gudya . 
West- From Mouja Injapur Shiva to North to 

Dhamangaon Shiva to Rajura , 
Korpana State Highway. 


6 


3383 


6 - A 


SC - 415 


6 - B 


ST- 186 


North From the old graveyard of Muslim 6 A- BCC (Women ) 

Community to MC Kondwada Injapur 6 B - General 
Shiva, to Abasa Sheikh , Sheikh Akthar 
to Old Police Station , From the 
Forest Department Office to 
Ambedkar Chowk, To Balaji Book 
Depot to Sakar Chit Fund to 
Dr. Tongay s Hospital then next to 
the house of Shri Moreshwar 
Khamankar. 


East 


Near Dr. Lonagadge , hospital, 
Shri Moreshwar Khamankar s house , 
to Soma Mun s shop to Siddhartha 
Vihar to Shri. Purushottam kuite s 
house then crossing the road leading 
to the Wad tree, from Ambedkar 
Statue to Amalnala road to Gujar Xerox 
to Dilip Lahanage vegetable shop . 


South Mr. Lahange s shop to Mutton Market 

on Amalnala Road , Sheikh Sarwar s 
to weekly market to house of Lasunte , 
to Shri Pyarelal Mali, Shri. Derkar s 
farm followed by the incoming drain in 
Division 4 , by Derkar s farm . To the 
fields of Raufbhai (Mango tree ) from 
the drain which is in the field of 
Raufbhai to north , then to South 
towards Babar s house , along the 
Chinch tree , and then by Pandan road 
leading to Hanuman Temple . To Injapur 
Shiv . 


7 


2858 


SC - 653 


7 - A West- From Injapur Shiva to Shiv Dhurye 7 A- Scheduled Caste 

Godam Guda . 
7 - B 

(SC ) 
North Ambedkar statue Mata Mandir Road 

Arun Nimje s shop to Shri Kotawar s 7 B- General (Women ) 
shop to Naresh Talkies Road . 


ST- 193 


East 


From Kanyaka Talkies on the way to 
Naresh Talkies to Zilla Parishad 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १ ९ ४१ 


SCHEDULE - Contd . 


( 1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(6 ) 


(5 ) 
School (New ) in open space of Sur 
vey No. 124/3 , Vadaskar, Raju 
Kamble , Sheikh Abdul ( Madpache) 
to Arman Shah , Shamrao Waghmare 
to Amalnala Road , From Shri Bandu 
Sherki s Pan Shop to Pawadkar s 
house to the canal to Hanuman Gudi 
on the way to Amalnala . 


South Amalnala to Injapur Shiv. 


West- GopalMalpani s farm to Darekar s farm 

up to Shaikh Khajibhai s house , 
straight to up along the big drain , up 
to Sheikh Khajya Bhai s old club . 


00 


4677 


8 - A 


SC - 453 


8 - B 


ST- 473 


8 - C 


North Naresh Talkies , Shri. Chaudhary s 8 A - Scheduled Tribe 

house next to Sharma s house to (ST) (Women ) 
Swami Samarth Complex to Police 

8 B- BCC 
Station . 

8 C-General (Women ) 
East- Gopalpur, Thutra chowk to Devada 

road Manikgad Compay protection 
wall. 


South From Bellampur Shiva to Amalnala to 

Survey No. 186 and No.Up to 139 . 


West- Survey No. From 139 , to Manoli Shiv 

to jamni shiv to Amalnala , following 
canal towards Birla Temple , following 
Amalnala to the living path directly to 
Irrigation Rest House , to Manikgad 
Gate Adarsh Hindi School and then 
to Amalnala by road. To Rakesh 
Mahadole , Mahadev Jaiswal to the 
house ofGhule next to the house of 
Sheikh Rizwan Sheikh Jamal to Shri. 
Pandu s house to Shri. Dharmapal 
Jogi s house , to Soyeb Grocery 
Stores to Dilip Asutkar, To Naresh 
Talkies , crosses PWD . To 
Chaudhary s house . 


Chandrapur : 
Dated the 29th November 2019 . 


DR . KUNAL KHEMNAR , 
Collector, Chandrapur. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


